महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) तसेच 
आयुक्‍त एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना, 
नवी मुंबई कार्यालयासाठी KPMG कंपनीच्या 
५ सल्लागारांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्यास 
मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय-क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - ०५ डिसेंबर, २०१९. 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/॥)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.३०.०६.२०१८. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२८.०९.२०१८. 
४) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०/१२/२०१८. 
4) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०२.०१.२०१९. 
शासन निर्णय : 


या विभागाच्या दि.०२/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 
महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. 
करीता संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता 
संगणक विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन 
निर्णयानुसार प्रकल्प अंमळबजावणी समिती गठीत करण्यात आळेली आहे. सदर समितीने KPMG 
कंपनीचे ५ सल्लागार (१ कार्यकारी सल्लागार, २ वरिष्ठ सल्लागार व २ सल्लागार ) ३ वर्षासाठी प्रत्येक 
वर्षी कामाचा आढावा घेऊन नियुक्‍त करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार या विभागाच्या 
दिनांक ०२ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ५ सल्लागारांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ते 
दि.३१/१२/२०२१ या ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली होती. तथापि, त्यापैकी 
श्री.नवीन गोडसे, कार्यकारी सल्लागार यांच्याऐवजी श्रीम. मोनिका मलिक, कार्यकारी सल्लागार 
यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून श्रीम.मळिक यांचा बायोडेटा संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाने प्रमाणित केला आहे. त्यानुसार दिनांक ०१ मे, २०१९ ते दि.३१ डिसेंबर, 2029 या 
कालावधीसाठी खालीलप्रमाणे सल्लागारांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१. 


अ.क्र. नाव पद मंजूर करण्यात येत असलेले 
मानधन 
णं श्रीम.मोनिका मलिक कार्यकारी सल़गार-१ रु.३,०६,९००/- 
Managing Consultant 
२ श्री.प्रसाद हळदे वरिष्ठ सल़गार-१ रु.२,७७,२००/- 
Senior Consultant 
3 श्री.पंकज कुमार सिंग वरिष्ठ सल्लागार-१ रु.२,७७,२००/- 
Senior Consultant 
४ श्री.नवनाथ घोरपडे सल्लागार-१ रु.२,४७,५००/- 
Consultant 
षु श्री.अक्षय जाधव सल्लागार-१ रु.२,४७,५००/- 
Consultant 


२. उपरोक्त नमूद सल्लागारांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार 
पाडाव्यात व दरमहा केलेल्या कामाचा अहवाल आस्थापना शाखेस सादर करावा. 


३. उपरोक्त नमूद ५ सल्लागारांची नेमणूक दिनांक ०१ मे, २०१९ ते दि.३१ डिसेंबर, २०१९ या 
कालावधीसाठी करण्यात येत असून एक वर्षाच्या कालावधीमधील त्यांचे कामकाज प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीसमोर ठेऊन त्यानंतर पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. 


४. सहल्लागारांच्या मानधनावर व भत्यांवर होणारा खर्च ई- गव्हर्नन्ससाठी मंजूर केलेल्या 
विभागाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०५१५२२१६९०३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra 60]० 
: C=IN, o=Government arashi Women And Child 


La | S i al g Development Di im postalCode=400032, डॉ 


2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494 
1a64477bf79d694, 


hd 3. 
Ramchandra G UJ AM sercesstcsinizesras cretolsingRamchendta Gujat 


Date: 2019.12.05 15:25:25 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१. 


मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


३) 
) 
) 
) प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
) 
) 
) 


८) Xx 


4 


G © 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नवी मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-६),महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (का-१),महिळा व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
ake 


१९ 


Qe wa we eS Te He ० 2 2 wa 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


